दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील व 
अधिपरीक्षक, पुस्तके व WERT यांच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी नव्याने सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- १) केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ या अधिनियमान्वये केंद्र 
शासनाने निर्गमित केलेली दिनांक २९.७७.२०१३ रोजीची अधिसूचना. 
२) सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अपंग-२०१३/ /प्र.क्र.३५/ 
अ.क.२, दिनांक ३ जुले, २०१३. 
३) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ 
8) सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क.२, 
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१६. 
५ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१९. 
&) केद्र शासनाच्या सामाजिक व न्याय व अधिकारीता मंत्रालये, नवी दिल्ली यांची दिनांक 
४ जानेवारी, २०२१ ची अधिसूचना. 
७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०. 
८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ /प्र.क्र.२५१/ 
दि.क्र.२, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या PATA (अपंग) व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ या अधिनियमातील कलम ३३ नुसार ३ वर्षापेक्षा 
जास्त नसेल इतक्या कालांतराने अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करणे 
ARI आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.२९.७.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या 
यादीचे पुनर्विलोकन करुन सदर यादी www.ccdisabilities.nic.in या वेबसाईटवर दि. १.४.२०१९ रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. तथापि, केंद्र शासनाच्या दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेनुसार पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेली गट-अ ते गट-ड संवर्गातील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील (अधिनस्त कार्यालयातील 
पदांसह) सर्व पदांसाठी केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार पदसुनिश्चितीबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करावा अज्ञा 
सूचना संदर्भ क्र. ८ येथील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. २ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व 
अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाहाने यांच्या आस्थापनेवरील संदर्भ क्र.५ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील पदांचे 
पुनर्विलोकन करुन सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम ३२ नुसार 
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांमध्ये अपंग व्यक्‍तींना आरक्षण देण्याच्या हेतूने सदर पदांची सुनिश्चिती 
करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने तज्ञ समिती गठीत केली होती. सदर तज्ञ समितीने दि.२५ 
फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या बैठकीत सुचविल्यानुसार शासनाच्या विविध विभागांप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागातील या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


कार्यासनाच्या अधिनस्त व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड मधील पदे 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.३ जुले २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये अपंगांसाठी सुनिश्चित करण्यात 
आली होती. 

२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ कलम ३३ नुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व 
अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील पदांचे पुनर्विलोकन करण्यात येऊन त्या अनुषंगाने 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची सुनिश्चिती दि. १ एप्रिल २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली 
होती. तथापि, आता सदर अधिनियमाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ४ जानेवारी,२०२१ 
रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या यादीप्रमाणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड मधीळ पदे खालील यादीत 
दर्शविल्यानुसार या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगाच्या नवीन प्रवर्गांसह सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व 
कर्तव्ये 
गट-अ (वर्ग-१ 
१ संचालक S.ST.SE.W.KC. LV,OH, र्यालय प्रमुख, तसेच सर्व 
(माहिती) RW.BN.M.C CP/LC/D/AAV/MD/ID/ | प्रशासकीय कामे. वृत्तपत्रांना व 
Director A/A/ID/SLD/MI/VH/H इतर प्रसिध्दी माध्यमांना 
(Inf.) 4 छायांचित्रांसह दैनंदिन वृत्तविशेष, 
प्रसिध्दी, खास लेख, दूरदर्शन 
केंद्रावरुन प्रक्षेपित करण्यासाठी 
शासकीय कार्यक्रम व महत्वाच्या 
बैठका आदींचे दूरदर्शन 
AMR छायाचित्रण 
पाठविण्याची व्यवस्था करणे इ. 
कामे पार पाडावी लागतात. 
२ उपसंचालक S.ST.W.RW.C. LV,OH, प्रदर्शनाची संकल्पना तयार 
(प्रदर्शने) MF.SE CP/LC/D/AAV/MD/ID/ करणे, राज्य शासनातर्फे 
Deputy A/A/ID/SLD/MI/VH/ आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
Director HH महत्वाच्या समारंभाच्या वेळी स्टेज 
(Exhibition) डेकोरेडानची संकल्पना तयार 
करणे, Waar शाखेवर नियंत्रण 
ठेवणे. 
3 उपसंचाळक | S.ST.W.RW.C. LV,OH, क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुख म्हणून 
(माहिती) MF.SE CP/LC/D/AAV/MD/ID/ जवाबदाऱ्या पार पाडणे, 
Deputy A/A/ID/SLD/MI/VH/H वृत्तपत्रांना व इतर प्रसिध्दी 
Director H माध्यमांना छायांचित्रांसह दैनंदिन 
(Information) वृत्तविशोष,प्रसिध्दी, खास लेख, 
दूरदर्शन केंद्रावरुन प्रक्षेपित 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


करण्यासाठी शासकीय कार्यक्रम 
व महत्वाच्या बैठका आदींचे 
दूरदर्शन कॅमेर्‍्याद्वारे छायाचित्रण 
पाठविण्याची व्यवस्था करणे इ. 
काम पार पाडावी लागतात. 

8 संशोधन SE.ST.RW.W.C. LV,OH,OL,OA,B, संशोधन व संदर्भ शाखेचे प्रमुख 
अधिकारी H CP/LC/D/AAV/MD/ID/ । म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडणे, 
Research A/A/ID/SLD/MI/VH/H_ | निरनिराळया कार्यालयांना तसेच 

Officer H मंत्रालयीन विभागांना आवश्‍यक 
असणारी माहिती संकलित करुन 
वृत्तपत्रे यातील महत्वाची कात्रणे 
काढून संदर्भासाठी विषयानुसार 
वर्गीकरणे करणे. 
५ । जिल्हामाहिती | SE.ST.RW.W.C. LV,OH, जिल्हा स्तरावरील संपूर्ण माहिती 
अधिकारी/ H CP/LC/D/AAV/MD/ID/ संकलित करुन तसेच 
वरिष्ठ A/A/ID/SLD/MI/VH/H_ । मान्यवरांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण 
उपसंपादक/ H माहिती संकलित करुन त्यावर 
वरिष्ठ सहायक त्यावर आधारित वृत्त तयार करणे 
संचालक व त्यांचे वृत्तपत्रांना वितरण करणे, 
(माहिती) मंत्री महोदय व इतर महत्वाच्या 
District व्यक्‍ती यांचे दौऱ्यातील 
Information कार्यक्रमाचे छायाचित्रासह वृत्त 
Officer/ संकलन करणे. 
Senior Sub 
Editor/ Senior 
Asstt.Director 
६ जनसंपर्क SE.ST.RW.W.C. OA,OL,BL,B,LV, मान्यवरांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण 
अधिकारी H CP/LC/D/AAV/MD/ID/ | माहिती संकलित करुन त्यावर 
P.R.O. Delhi A/A/ID/SLD/MI/VH/H_ | आधारित वृत्त तयार करणेव त्यांचे 
H वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 
महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती 
यांचे दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे 
छायाचित्रासह वृत्त संकलन 
करणे. 

७ वरिष्ठ सहायक S.C.RW.ST LV,OH,OL,OA, प्रशासन विषयक नस्ती, प्रस्ताव, 
संचालक CP/LC/D/AAV/MD/ID/ | तसेच शासनास पाठवावयाचे 
(प्रशासन) A/A/ID/SLD/MI/VH/H_ | Weld तयार करणे, तपासणे व 

Senior Asstt. H प्रशासन विषयक बाबी तपासणे. 
Director 
(Admn.) 


पृष्ठ १० पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


गट-ब (वर्ग-२) 


१ स्वीय सहायक एकाकी पद LV,OH,OL,OA, मा.महासंचालक महोदयांचे 
Personal Asstt. CP/LC/D/AAV/MD/| । श्रुतलेखन टंकलिखित करणे, 
D/A/A/ID/SLD/MI/V_ | तसेच स्वीय सहायक म्हणून सर्व 
H/HH कामे पार पाडणे. 
2 | सहायक संचालक | S.RW.SE.MW.C | LV,OH,OL,OA,OLA,B | आस्थापना शाखेचे कामकाज, 
(प्रशासन) L,BLOA,B, शिस्त राखणे, प्रशासन विषयक 
Asstt. Director CP/LC/D/AAV/MD/|_ । नस्ती, प्रस्ताव, तसेच शासनास 
(Admn) D/A/A/ID/SLD/MI/V_ । पाठवावयाचे प्रताव तयार करणे, 
H/HH तपासणे व प्रशासन विषयक बाबी 
तपासणे. 
३ | सहायक संचालक | S.SE.ST.RW.MF. LV,OH,OL,OA, मान्यवरांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण 
(माहिती)/ W.C CP/LC/D/AAV/MD/| । माहिती संकलित करुन त्यावर 
माहिती अधिकारी D/A/A/ID/SLD/MI/V_| आधारित वृत्त तयार करणेव त्यांचे 
Asstt. Director H/HH वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 
(Information)/ महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती 
Information यांचे दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे 
Officer छायाचित्रासह वृत्त संकलन करणे. 
४ अधिपरिक्षक, | S.SE.RW.MF.ST. OH,OL,OA, अधिपरीक्षक हे कार्यालय प्रमुख 
पुस्तके व W.C. CP/LC/D/AAV/MD/|_ | असून त्यांना आहरण व संवितरण 
प्रकाशने, मुंबई D/A/A/ID/SLD/MI/V । तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
Examinar, H/HH काम करावे लागते. तसेच 
Books and मुद्रणालय व पुस्तक नोंदणी 
Publication, अधिनियमाखालील संपूर्ण 
Mumbai राज्यातून येणाऱ्या वृत्तपत्रातील 
उल्लेखनिय व आक्षेपार्ह मजकूर 
शासनाच्या निदर्शनास आणणे 
राजकीय व अन्य घटनांचे वृत्तांत, 
टीका या स्वरुपाचे लिखाण करणे. 
गट- क (वर्ग-३) 
१ तांत्रिक सहायक | S.W.SE.ST.RW LV,OH,OL, संगणक, प्रिंटर तसेच यांत्रिक 
Technical Asstt. CP/LC/D/AAV/MD/| | पध्दतीचे उपकरणाची देखभाल 
D/A/A/ID/SLD/MI/V करणे व दुरुस्ती करणे. 
H/HH 
2 ग्रंथपाल S.BN.MF.SE. OH,OL,OA, ग्रंथालयात आलेल्या पुस्ताकांची, 
Librarian RW.C CP/LC/D/AAW/MD/| । वृत्तपत्रांची संबंधित नोंद बुकात 
D/A/A/ID/SLD/MI/V_ । नोंद घेणे नवीन सभासद करणे, 
H/HH सभासदांना पुस्तके देणे 


नियतकालिकांची मागणी करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


३ अधीक्षक SE.H.R.RW LV,OH,OL,OA, आस्थापना, वृत्त, प्रकाशने, लेख, 
Superintendent CP/LC/D/AAV/MD/| । जाहिरात, चित्रपट, प्रदर्शने, या 
0/////॥)/51_9/॥// । शाय्यांचे संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे 
H/HH महत्वाच्या शासकीय संदर्भावर 
कार्यवाही करणे, पत्रव्यवहार 
पहाणे प्रस्ताव तयार करणे इ. कामे 
करावी लागतात. 
8 माहिती सहायक SE.ST.RW LV,OH,OL, मान्यवरांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण 
Information CP/LC/D/AAV/MD/| | माहिती संकलित करुन त्यावर 
Asstt. D/A/A/ID/SLD/MV/V_| आधारित वृत्त तयार करणेव त्यांचे 
H/HH वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 
महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती 
यांचे दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे 
छायाचित्रासह वृत्त संकलन करणे. 
4 स्वागतकार नि | S.ST.W.SE.RW LV,OH,OL, अन्य राज्यातून येणाऱ्या 
माहिती सहायक H.C CP/LC/D/AAV/MD/| । मान्यवरांचे स्वागत करणे तसेच 
Receptionist D/A/A/ID/SLD/MI/V_ | त्यांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती 
cum information H/HH संकलित करुन त्यावर आधारित 
Asstt. वृत्त तयार करणे व त्यांचे 
वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 
महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती 
यांचे दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे 
छायाचित्रासह वृत्त संकलन करणे. 
& सहायक लेख शि LV,OH,OL DAT मार्फत भरले जाते. 
अधिकारी 
Asstt. Account 
Officer 
9 प्रदर्शान सहायक S.SE.H.RW.W LV,OH,OL, उपसंचालक(प्रदर्ठाने) यांना त्यांच्या 
Exhibition Asstt. CP/LC/D/AAV/MD/| । कामात मदत करणे तसेच राज्य 
D/A/A/ID/SLD/MI/V_ | शासनातर्फे आयोजित करण्यात 
H/HH येणाऱ्या महत्वाच्या समारंभाच्या 
वेळी स्टेज डेकोरेडानची संकल्पना 
तयार करणे, प्रदर्शान शाखेवर 
नियंत्रण ठेवणे. 
८ सहायक, दिल्ली | S.W.MF.SE.RW LV,OH,OL,OA, संसद सदस्य, पत्रकार आदींना 
Asstt. Delhi CP/LC/D/AAV/MD/|_ | लागणारी माहिती विविध क्षेत्रातून 
D/A/A/ID/SLD/MV/V_ | मिळून ती संगणका अद्यावत ठेवणे 
H/HH विविध संस्थांना साहित्य विषयक 
पुस्तके माहिती वितरित करणे इ. 
बाबतचा पत्रव्यवहार करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


९ पर्यवेक्षक MF.S.H.RW.ST. LV,OH,OL,OA, लोकराज्य या मासिकाच्या छपाई 
(प्रकाशाने कक्ष) W CP/LC/D/AAV/MD/| | संदर्भात सर्व कामे करणे तसेच या 
Supervisor D/A/A/ID/SLD/MV/V_ | कामावरील कर्मचाऱ्यांवर देखरेख 
H/HH ठेवणे. 
१० ग्रंथपाल (गोवा) S.MF.SE.R.W. OH,OL,OA, ग्रंथालयात आलेल्या पुस्ताकांची, 
Librarian ST CP/LC/D/AAV/MD/|_ । वृत्तपत्रांची संबंधित नोंद बुकात 
D/A/A/ID/SLD/MV/V_ | नोंद घेणे नवीन सभासद करणे, 
H/HH सभासदांना पुस्तके देणे 
नियतकालिकांची मागणी करणे. 
११ । साऊंड रेकॉरि S.ST.W.H.RW LV,OH,OL,BL, मान्यवरांच्या कार्यक्रमांचे तसेच 
Sound CP/LC/D/AAV/MD/ बैठकांचे ध्वनीमुद्रण करणे. 
Recordist D/A/A/ID/SLD/MI/V 
H/HH 
१२ | टेलेक्स ऑपरेटर | S.ST.W.MF.SE. LV,OH,OL, मुख्यालयातून क्षेत्रिय कार्यालयांना 
Telex Operator H.C CP/LC/D/AAV/MD/| | वृत्त टंकलिखित करुन दूरमुद्रण 
D/A/A/ID/SLD/MI/V | सेवेद्वारे पाठविणे तसेच आलेले 
H/HH संदेश वरिष्ठांना देणे. 
१३ टेपरेकॉडिस्ट S.ST.W.H.RW LV,OL,OA, मान्यवरांच्या कार्यक्रमांचे तसेच 
Tape Recordist CP/LC/D/AAV/MD/ बैठकांचे ध्वनीमुद्रण करणे. 
D/A/A/ID/SLD/MI/V 
H/HH 
१४ | सहायक चित्रपट | S.ST.BN.MF.SE. LV, दूरदर्शन छायाचित्रकांरानी 
संकळक RW.H CP/LC/D/AAV/MD/| । केलेल्या व्हिडिओ चित्रणाच्या 
Assitt Film D/A/A/ID/SLD/MI/V कॅसेटवरील कव्हरेज पाहणे 
Editor H/HH चांगल्या शॉटचे कांऊटिग लिहून 
घेणे, एडिट करणे. 
१५ मुख्य लिपिक/ । S.ST.W.MF.SE.R LV,OH,OL,OA, कार्यालयातील वेतन देयके, 
रोखपाल W.C CP/LC/D/AAV/MD/| आकस्मिक खर्चाचे धनादेश 
Head clerk/ D/A/A/ID/SLD/MV/V | वितरित करणे, रोख नोंदवही 
Cashier H/HH ठेवणे, वार्षिक अंदाजपत्रक व 
सुधारित अंदाज पत्रक तयार 
करणे, कार्यालयातील प्रस्ताव 
सादर करणे, इ.कामे करावी 
लागतात. 
१६ कनिष्ठ तांत्रिक | S.W.SE.ST.RW LV,OH,OL, ग्रंथ व साहित्य सभासदांना नोद 
सहायक CP/LC/D/AAV/MD/| | करुन देणे, सभासदांची नोंद व 
Jr.Tech.Asstt. D/A/A/ID/SLD/MI/V तत्संबंधीचा पत्रव्यवहार, 
H/HH नियतकालिकांचे नूतनीकरण नोंद 
वार्षिक प्रशासन अहवालाची नोंद. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


१७ ग्रंथपाल-नि- S.MF.SE.RW.ST OH,OL,OA, ग्रंथ व साहित्य सभासदांना नोद 
स्वागतकार CP/LC/D/AAV/MD/| | करुन देणे, सभासदांची नोंद व 
Librarian-cum- D/A/A/ID/SLD/MI/V तत्संबंधीचा पत्रव्यवहार, 
receptionist H/HH नियतकालिकांचे नूतनीकरण नोंद 
वार्षिक प्रशासन अहवालाची नोंद. 
१८ । कनिष्ठ ग्रंथपाल | S.MF.SE.RW.ST | LV,OH,OL,OA,BL, | ग्रंथालयात आलेल्या पुस्ताकांची, | 
Jr.Librarian CP/LC/D/AAW/MD/| । वृत्तपत्रांची संबंधित नोंद बुकात 
D/A/A/ID/SLD/MV/V_ | नोंद घेणे नवीन सभासद करणे, 
H/HH सभासदांना पुस्तके देणे 
नियतकालिकांची मागणी करणे. 
१९ लिपिक, लिपिक | S.ST.W.L.MF.SE. | LV,OH,OL,BL,OAL,B, | मराठी टंकलेखन, आवक-जावक 
टंकलेखकसर्वसा | RW.H.CS.W.MF. | CP/LC/D/AAV/MD/I | नोंद वही ठेवणे, आलेल्या संदर्भाचे 
धारण SE.RW.H.C. D/A/A/ID/SLD/MV/V_ | वाटप करणे, कार्यवाही झालेली 
सहायक/कनिष्ठ H/HH प्रकरणे, नस्तीबंध करणे, व सर्व 
लिपिक नि प्रकाराची लिपिक वर्गीय कामे 
ग्रंथपाल, करणे. 
लेखालिपिक 
Clerk cum 
Typist, 
R.L.Typist, 
General Asstt. 
clerk, Junior 
clerk cum 
librarian 
20 जावकस्वार S.ST.BN.PP.SE. LV,OH,OL,BL, वृत्त संस्था, शासकीय 
Despatch Rider RW.H CP/LC/D/AAV/MD/| । कार्यालयमध्ये देण्यात आलेले 
D/A/A/ID/SLD/MI/V टपाल वेळेत पोहोचविणे. 
H/HH 
२१ | कॅमेरा सहायक/ । S.ST.W.H.R.W OH,OL चलत छायाचित्रकार/दूरदर्शन 
aed छायाचित्र छायाचित्रकार यांना मदत करणे. 
परिचर 
Camera 
Attendent 
गट-ड (वर्ग-४) 
१ मुख्य आवेष्ट S.ST.W.H.R.W LV,OH,OL, लोकराज्य अंक, नैमित्तीक 
Head Packers CP/LC/D/AAV/MD/|_ | WHR यांचे पार्सल तयार करणे, 
D/A/A/ID/SLD/MI/V पॅकींग करणे, तसेच आवेष. 
H/HH 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


२ फाईलर S.ST.W.H.R.W LV,OH,OL, शासकीय प्रकाशने, MAH 
Filer CP/LC/D/AAV/MD/| दप्तर, गॅझेट इ. दस्तऐवज 
D/A/A/ID/SLD/MI/V क्रमवार ठेवणे. 
H/HH 
3 लेखनिक S.ST.W.H.R.W LV,OH,OL, लोकराज्य व इतर प्रकाडानाच्या 
Writer CP/LC/D/AAV/MD/| रेल्वे किंवा पोस्टाने जाणाऱ्या 
D/A/A/ID/SLD/MI/V । पार्सलवर पत्ते लिहिण्याचे काम 
H/HH करणे. 
४ ष्ट S.ST.W.H.R.W LV,OH,OL, ज्य अंक, नैमित्ती 
Packers CP/LC/D/AAV/MD/| | WHR यांचे पार्सल तयार करणे, 
D/A/A/ID/SLD/MI/V पॅकींग करणे. 
H/HH 
षु सफाईंगार S.ST.W.L.PP.BN LV,OH,OL कार्यालयाची सफाई करणे. 
Sweeper .BF 
& सायकल S.ST.BN.PP.SE. LV,OH,OL ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले संदेडा ने- 
संदेशवाहक RW.H. आण करणे. 
Cycle 
Messenger 
9 दूरमुद्रणक S.ST.BN.PP.SE. LV,OH,OL, ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले संदेश ने- 
संदेशवाहक RW.H. आण करणे. 
TelePrint 
Messenger 
८ अंधारकोठडी । S.MF.SE.R.W.ST LV,OH,OL, फोटोग्राफीक रोल डेव्हलप करणे, 
सहायक फोटोच्या कॉपी काढणे. 
Darkroom 
Assit. 
Abbreviation used 
[ea S Sitting, १८ [Be Blind 
२ BN Bending, 98 LV Low Vision 
3 SE Seeing, २० H Hearing 
° RW Reading & Writing, २१ MW Mascular Weakness 
षु C Communication २२ OH Orthopedically Handicapped 
६ MF Manipulation by fingers 23 CP Cerebral Palsy 
9 ecw Pulling & Pushing २४ LC Leprosy Cured 
L Lifting २५ VH Visually Handicapped 
KC Kneeling & Croutching २६ HH Hearing Handicapped 
| ao | ST standing, २७ ee Dwarfism 
aa 9 W Walking २८ AAV Acid Attack Victims 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


१२ | BLA Both Legs & Arms 28 MD Muscular Dystrophy 
93 BA : both Arms 30 A Autism 
१४ OL One Leg 39 | ID | Intellectual Disability 
१५ BL Both -Leg २२ SLD Specific Learning Disability 
१८ OA One Arm 33 MI Mental Illness. 
१७ | OAL One Arm One Leg 
35 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२१७३५५६१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ie वी 
ADM 
a णी । $ a n oF }2f6edfebdfbO55bf1 54f99ecOb0d9e613209e20 
Nara yanrao MU Salle 2a ee sietascrssonscr aneoetstesestcase 
mkisan Narayanrao Musale 


6deb33a784d0a3d037ae7#18, cn=Ral 
Date: 2021.02.22 17:42:27 405'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


a 5 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अमुस/प्र.स./सचिव, 

९. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

१२. सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई, 

१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई, 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई, (५ प्रती प्रसिध्दीसाठी) 
१६. आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

१७. संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ,मुंबई, 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई, 
२०. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२२. सर्व विभागीय समाज कल्याण अधिकारी, 

23. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 

२४. सर्व विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 


— 


[७] 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र.८४/का.३४-अ 


२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

२६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

३०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई, 
३१. संचालक (माहिती)(वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई, 
३२. संचालक (माहिती)(वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई, 
३३. संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई, 

३४. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर-अमरावती विभाग,नागपूर, 
३५. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
३६. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३७. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 

३८.उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 

३९. वरिष्ठ सहायक Vag AERTS परिचय केंद्र, पणजी-गोवा, 

४०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

४१. अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशाने, मुंबई, 

४२. सर्व कार्यासने, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

४३. सामान्य प्रशासन विभाग/का.१६-अ, मंत्रालय, मुंबई, 

४४. निवड नस्ती. 


es 


पृष्ठ १० पैकी १० 


